पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावांवर 
छाननी शुल्क आकारण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.१५१/ ता.क.१, 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला , मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मे , २०१८. 


वाचा- 

१) केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाची अधिसूचना क्र. संकाआ-१५३३(अ) ए, दि. १४.९.२००६. 

२) पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.१५१/तां.क.१ दि.२ मे, २०१४ 
प्रस्तावना - 

पर्यावरण विभागाकडे पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करणे, अशा प्राप्त 

प्रस्तावांची अद्ययावत यादी तयार करुन ती विभागाच्या संकेतस्थळावर ठेवणे, त्याचप्रमाणे SEAC 
समित्या आणि SEIAA प्राधिकरणाच्या बैठकाचे आयोजन करणे, या समित्यांच्या बैठकांची 
विषयसूची, बैठकांचे इतिवृत्त, शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणारे आदेशा, सूचना 
तसेच, या कामासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेले बाहयस््रोताद्वारे नियुक्‍त कर्मचारी यांचे मासिक 
वेतन इत्यादींचा आर्थिक भार शासनावर पडत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन पर्यावरण 
अनुमतीसाठी प्राप्त होणा-या प्रस्तावांवर छाननी शूल्क आकारणीबाबत व त्या Boor वरील सर्व 
बाबींसाठी होणारा खर्च करण्याचे आदेश उपरोक्त नमूद शासननिर्णय क्रमांक : संकीर्ण 
२०१३/प्र.क्र.१५१/तां.क.१ दि. २मे, २०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. 
२. छाननी शुल्काबाबत केंद्र शासनाने दि. १३.४.२००० च्या पत्रान्वये पर्यावरण अनुमती/सागरी 
किनारा व्यवस्थापनांतर्गत अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावांवर छाननी शुल्क लावण्याबाबत कळविले 
आहे. तसेच गुजरात व तामिळनाडू राज्यात CRZ/EIA अनुमती प्राप्त प्रस्तावांवर छाननी शुल्क 
लावण्यात येते. 
३. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.९१४/१९९१ या प्रकरणी दिलेले दि. २८.८.१९९६ 
रोजीचे आदेश आणि भारतीय घटनेच्या कळम २१ अन्वये “पोल्युटर पे प्रिन्सीपळ” हे तत्व हे 
देशातील पर्यावरण कायदयाचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानुसार अशा 
प्रस्तावांवर छाननी शुल्क आकारणे समर्थनीय आहे. 
8. केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत गठीत सागरी किनारा व्यवस्थापन 
प्राधिकरणाकडे प्राप्त प्रस्तावांवर छाननी शुल्क आकारुन ते स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करण्याबाबत 
राजपत्रात नमूद केले आहे. त्याच कायदयातील तरतूदीअंतर्गत SEA व SEAC -१,२,३ चे गठन 
केळे असल्याने आणि या सर्व समित्या व प्राधिकरण हे शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने सदरची 
तरतुद या प्राधिकरण व समित्यांनाही लागू होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.१५१/ ता.क.१, 


शासन निर्णय :- 

वरील सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता शासनाने शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- 
२०१३/प्र.क्र.१५१/तां.क.१, दि.२ मे, २०१४ अन्वये शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण 
अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावांवर खालीलप्रमाणे छाननी शुल्क आकारण्यात येते, त्यामध्ये खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्र.४ नुसार सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. प्रकल्पाची एकूण किंमत सध्या आकारण्यात | सुधारीत छाननी शुल्क 
(रुपये) येणारे छाननी शुल्क | (रूपये) 
(रुपये) 

१ २ ३ ४ 

१ १ कोटी ते ५० कोटी १ लाख १.५० लाख 

२ ५० कोटी ते १०० कोटी ३ लाख ४ लाख 

३ १०० कोटी ते ५०० कोटी ५ लाख ७ लाख 

४ ५०० कोटी ते १००० कोटी १० लाख १५ लाख 

षु १००० कोटीपेक्षा जास्त १५ लाख २० लाख 


२.  SEAC समित्या आणि SEIAA प्राधिकरणावरील अध्यक्ष तसेच सदस्य यांना दि.१७.५.२०१८ 
पासून खालीलप्रमाणे सुधारित प्रतिदिन बैठक भत्ता देण्यात येणार आहे. सुधारीत बैठक भत्ता 
वाढीचा खर्च पर्यावरण अनुमतीसाठी प्राप्त प्रस्तावांवर छाननी शुल्क आकारून जमा होणा-या 
निधीतून भागविण्यात येणार आहे. 


अ.क्र. पदनाम सध्याचा बैठक भत्ता सुधारीत बैठक भत्ता 
(रूपये/प्रतिदिन) (रूपये/प्रतिदिन) 

१ अध्यक्ष १५,०००/- २०,०००/- 

२ सदस्य १०,०००/- १५,०००/- 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१४१७०६१६८१०४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish sta = aceon 


2.5.4.20=93a21ab61652bcb969c94ac6135ecOdc9c2ab5609eb95 


Madhukar Gavai == === 
(सतीश म. गवई) 
अपर मुख्य सचिव 
प्रत, 
१. महाराष्ट्राचे मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.१५१/ ता.क.१, 


२. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

३. सर्व मंत्री व सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,महाराषट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

७. सर्व जिल्हाधिकारी 

८. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सायन, मुंबई. 

१०.सदस्य सचिव, SEAC समित्या, पर्यावरण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


